सहायक भाषा संचालक (अनुवाद व शब्दावली), 
भाषा संचालनालय, मुंबई या पदाचा अतिरिक्‍त 
कार्यभार सोपविण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : भाअका-२०१८/प्र.क्र.३२/आस्था-२ 
नवीन प्रशासन भवन, ८ वा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २२.१.२०१९ 


संदर्भ: 9) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र. वेतन १३११/प्र.क्र.१७/सेवा-३, दि.२७.१२.२०११ 
२) शासन आदेश, समक्रमांक दि. २२.०५.२०१८ 
3) भाषा संचालनालयाचे पत्र क्र. रापअ(नियुक्‍ती)२०१८/प्र.क्र.२४/२४३३/चौदा, 
दि.२६.०९.२०१८. 


शासन आदेशा 


भाषा संचाळनालयामधीळ सहायक भाषा संचालक (अनुवाद व शब्दावली) या दि. २७.०५.२०१६ 


पासून रिक्‍त असलेल्या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार वेळोवेळी अन्य अधिका-यांकडे सोपविण्यात आला 


आहे. संदर्भ क्र. २ अन्वये सदर पदाचा अतिरिक्त कार्यभार दि. २७.०५.२०१८ पासून पुढे ६ महिन्यांकरिता 


सुरु ठेवण्यास शासन मान्यता देण्यात आली आहे. 


संदर्भ 3 मधील भाषा संचालनालयाच्या पत्रास अनुसरुन दि. २७.११.२०१८ पासून पुढे ६ महिने 


किंवा सदर पद भरले जाईल यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंत सदर पदाचा अतिरिक्त कार्यभार पुढे सुरु 


ठेवण्यास या आदेशाद्वारे शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


पृ.२ पैकी १ 


शासन आदेश क्रमांक : भाअका-२०१८/प्र.क्र.३२/आस्था-२ 


ही मंजूरी सामान्य प्रशासन विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. १४३३/१८/का.१२, दि. 


११.१२.२०१८ व वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. ५६०/१८/सेवा-३, दि. १०.१.२०१९ अन्वये प्राप्त 


सहमतीनुसार देण्यात येत आहे. 


सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१९०१२२१३२७२४८०३३ असा आहे. हा शासन 


आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


M p Digitally signed by 
2... M. P. Kudtarkar 


Date: 2019.01.23 
Kudtarkar 09 eae 
(मं. प. कुडतरकर) 
कार्यासन अधिकारी 


प्रति, 


Ee) 


अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

संचालक, भाषा संचालनालय, वांद्रे (पूर्व, मुंबई Yoo ०५१. 

सर्व अवर सचिव, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
सर्व कक्ष अधिकारी, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
श्री. arf aed, पर्यवेक्षक, भाषा संचालनालय, मुंबई. 

निवड नस्ती /आस्था -२, मराठी भाषा विभाग. 


AD 


AN 


Cc 
wes 


in ०८ 
२> ८:- २-- > <<: :<८<> ऱऱ< 


S 


पृ.२ पैकी 2 


